सोलापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
श्री. संदिप भिमाशंकर कारंजे, सहाय्यक 
अभियंता यांची “नगर अभियंता” सोलापूर 
महानगरपालिका या पदावर नियुक्ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सोमपा-२०१७/प्र.क्र.३७८/नवि-१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा - 

१) सोलापूर महानगरपालिकेचा सर्वसाधारण सभेपुढील ठराव क्र.९, दि.०५.०७.२०१७ 

२) आयुक्त, सोलापूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नआ/व्यय/१०७, दि.२४.०७.२०१७, 
शासन निर्णय- 

आयुक्‍त, सोलापूर महानगरपालिका यांच्या दि.२४.०७.२०१७, पत्रास अनुसरुन महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४५ (४) अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन सोलापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील श्री.संदिप भिमाशंकर कारंजे, 
सहाय्यक अभियंता यांची सोलापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील रिक्‍त असलेल्या “नगर 
अभियंता” या पदावर नियुक्‍ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११२६१६०२३३८२२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Satish J Moghe 
Date: 2018.11.26 16:50:01 +05'30' 
(स.ज.मोघे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. महापौर, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर. 
२) आयुक्त, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर 
३) महापालिका सचिव, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर 
४) श्री. एस. बी. कारंजे, सहाय्यक अभियंता, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर 
प) निवड नस्ती (नवि-१८), नगर विकास विभाग 


